बदली रद्द करणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 

शासन आदेश क्र. बदली-४३२०/प्र.क्र.४५/२०/तांशि-७ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १३ जुले, २०२१. 


वाचा : १) विभागाचे समक्रमांकाचे शासन Beat दि.२८ ऑक्टोबर, २०२०. 
२) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचे पत्र क्र.४आ/आस्था/२०२१/२०, 
दि.११ जानेवारी, २०२१. 


प्रस्तावना : - 

उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.१ येथील शासन आदेशाद्वारे शासकीय तंत्रनिकेतनांमधील प्राचार्य व 
विभागप्रमुख यांच्या सन २०२० मधील नियतकालिक बदल्या करण्यात आल्या आहेत. तथापि बदली 
करण्यात आलेल्या श्री. सुनिलदत्त शामराव प्रभुणे, विभागप्रमुख, अणुविद्युत अभियांत्रिकी यांना 
त्यांच्या बदलीच्या ठिकाणी रुजु होण्यास रिक्‍त पद उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांची बदली रद्द करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

संदर्भाधिन क्र. ०१ येथील शासन निर्णयान्वये श्री. सुनिलदत्त शामराव प्रभुणे, विभागप्रमुख, 
अणुविद्युत अभियांत्रिकी, शासकीय तंत्रनिकेतन, जिंतूर यांची बदली शासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे येथे 
करण्यात आली होती. सदर बदलीच्या ठिकाणी रूजु होण्यास रिक्‍त पद उपलब्ध नसल्याने त्यांची 
शासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे येथे केलेली बदली सक्षम wera मंजूरीने प्रशासकीय 
कारणास्तव रद्द करण्यात येत आहे. 
०२. श्री. प्रभुणे, विभाग प्रमुख, अणुविद्युत अभियांत्रिकी यांनी त्यांच्या बदलीपूर्वीच्या संस्थेत 
म्हणजेच शासकीय तंत्रनिकेतन, जितूर या संस्थेत तात्काळ रुजु व्हावे . 
०३. उपरोक्त विभाग प्रमुख यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ (सेवेच्या सर्वसाधारण शार्ती) 
नियम ०९ मधील १४ (एफ) (१) अन्वये, बदलीपूर्वी मूळ संस्थेतून कार्यमुक्त केल्याच्या दिनांकापासून 
आता या आदेशाद्वारे बदली रद केल्याने पदस्थापनेच्या ठिकाणी रूजू होण्याच्या दिनांकापर्यंतचा 
कालावधी सक्तीचा प्रतिक्षाधीन कालावधी म्हणून मंजूर करण्यात येत आहे. 
०४. सदर आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व कार्यक्षमरित्या होण्याकरीता संबंधितांनी खालील 
सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

१) सादर आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. 

२) संबंधित प्राचार्य/संस्थाप्रमुख यांनी श्री. प्रभुणे रुजू होण्यासाठी आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब 
रुजू करुन घ्यावे. त्यांना रुजू करुन न घेतल्यामुळे सक्‍तीचा प्रतिक्षा काळ ठरुन कामन करता 
वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधित संस्थेचे प्राचार्य यांना जबाबदार धरण्यात 
येईल. 

३) संबंधितांची कोणतीही रजा प्रशासकीय विभागाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय मंजूर करण्यात येऊ 
नये. 

४) याबाबत कार्यपालन अहवाल या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसात संचालक, 
तंत्रशिक्षण संचालनालय यांनी न चुकता या विभागास सादर करावा. 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-४३२०/प्र.क्र.४५/२०/तांशि-७ 


०५. सदर शासन Seat महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२१०७१३१६५२१६१७०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Sudhir Jaya pie saat al 
Shetty या 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Higher and Technical 


प्रति, 

श्री. सुनिलदत्त शामराव प्रभुणे, विभागप्रमुख, अणुविद्युत अभियांत्रिकी (तंत्रशिक्षण 
संचालनालयामार्फत) 
प्रत: 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

२. मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

५. उपसचिव (तंशि), उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

६. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

७. सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद, 

८. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, जिंतूर/पुणे (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 
९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/ नागपूर, 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी/पुणे, 

११. निवड नस्ती-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


